कै.बी.जी.छाया, उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ, 
जि.ठाणे येथे सामावून घेतलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गातील SLBA रामेश्वर रायबोले, 
वैद्यकीय अधिकारी यांना पदस्थापना देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२०० /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २५ नोव्हेबर, २०२१ 


वाचा:- 9) शासन आदेडा क्र.अनंप २०१७/प्र.क्र.३६१/आ.३ अ दि.१८.०९.२०१९ 

२) शासन आदेशा क्र. मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२०० /सेवा-३ दि.२२ नोव्हेबर, २०२१ 
शुध्दिपत्रक:- 

वाचा क्र.२ येथील दिनांक २२ नोव्हेबर, २०२१ मधील शासन आदेशामध्ये परिच्छेद १ मध्ये “वाचा येथील 
दिनांक १८.०९.२०२१ च्या ऐवजी दिनांक १८.०९.२०१९” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२५११२५५३३२१७ असा आहे.हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAHANE | 
VUJAYKUMAR 
LAXMANRAO जळ 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या 
मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुकत आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
3) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 
8) उपसंचालक आरोग्य सेवा, ठाणे. 
५) जिल्हा aed चिकित्सक, ठाणे. 
६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद,ठाणे. 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
८) निवडनस्ती (सेवा-३) 


